राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारावर महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाकडून 
निवड झालेल्या महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ 
मधील नियुक्तीपात्र १९ अधिकाऱ्यांसाठी व गट-ब 
मधील नियुक्‍्तीपात्र ९ अधिकाऱ्यांसाठी अशी 
एकूण २८ अधिसंख्य पदे २ वर्षासाठी निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.०१/२०२२/आस्था-३अ, 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, मुंबई ४००००१ 
तारीख : ७ जानेवारी,२०२२. 


वाचा :- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक.२०.१.२०१४ 


२) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक क्र.टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.3५/सीपीटीपी, 
दिनांक २५.०९.२०१९ व दिनांक ३१.१०.२०१९ 


३) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २०.२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा URE AA २०१४ पासून प्रतिवर्षी 
सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ व गट-ब मधील उमेदवारांकरिता एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने 
राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
निवड झालेल्या नियुक्तीपात्र महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ संवर्गातील उपमुख्य कार्यकारी 
अधिकारी / गट विकास अधिकारी आणि महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील सहायक गट 
विकास अधिकारी या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०१९ च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे शिफारस केलेल्या महाराष्ट्र विकास सेवा,गट-अ संवर्गातील नियुक्‍तीपात्र उपमुख्य 
कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी उमेदवारांकरीता १९ अधिसंख्य पदे ७ व्या वेतन 
आयोगानुसार (5२०:५६१००-१७७५००) या वेतनस्तर श्रेणीत आणि महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब 
संवर्गातील नियुक्‍तीपात्र सहायक गट विकास अधिकारी उमेदवारांकरिता ९ अधिसंख्य पदे ७ व्या 
वेतन आयोगानुसार (5१५:४१८००-१३२३००) या वेतनस्तर श्रेणीत अशी एकूण २८ अधिसंख्य पदे 
वित्त विभाग, दिनांक २०.२.२०१६ च्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१/२०२२/आस्था-३(आओ), 


दिनांक १७.१.२०२२ पासून २ वर्षांच्या कालावधीकरीता निर्माण करण्याकरिता शासन मंजूरी देत 
आहे. 


२. सदर २८ अधिसंख्य पदे ग्रामविकास विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यांत येत आहेत. 
३. महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गातील २८ अधिसंख्य पदांवरील दिनांक 
१७.१.२०२२ ते १६.१.२०२४ या कालावधीतील वेतनावर येणारा खर्च सन २०२१-२०२२, २०२२- 
२०२३ व २०२३-२०२४ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानामधून “२०५३- जिल्हा प्रशासन, ०९३- जिल्हा 
आस्थापना (३) प्रकल्प गट मुख्यालय, गट विकास अधिकारी (राज्यक्षेत्र (२०५३०७०७)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत येईल. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०७१०४४४६५५२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pawar Sanjay 
Rajaram 


nm 
p a W a i DN: c= ent of 
Mal = i 
hs st= ra, 
a al a 2.5.4.20=a00eeebde51e1 ffb7d67474fbc 
bbba333cca001d95359cbb1a2217118b 


054a9e, 


वि serialNumber=65afd54f6450ab9da332 
R 7361 bfc1f5f92e629b78ed9a49381d3c 
aj a fa al 9751f71254a, cn=Pawar Sanjay Rajaram 
Date: 2022.01.07 14:27:00 +05'30' 
(सजय पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई ४०००२०. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई ४०००२०. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 


) 
) 
) 
) 
) महाळेखापाल-१ (लेखा व SSA), महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


(> 
ae 


महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर-१०. 

८) विभागीय आयुक्त, सर्व. 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१० मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

११)सर्व कोषागार अधिकारी, 

१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर. 

१४) वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कार्यासन क्र.वित्त-१, वित्त-९, ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१६) निवडनस्ती. 


£58) 


S 


पुष्ठ २ पैकी २ 


